फलोत्पादन समुह विकास कार्यक्रम 
(Horticulture Cluster Development) या केंद्र 
सहाय्यीत योजनेंतर्गत राष्ट्रीयकृत बँकेत 
ESCROW बँक खाते सुरु करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र. ८९/९-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १४ मार्च, २०२३ 


संदर्भ:- १) केंद्र शासनाचे ज्ञापन क्र. F.No.,9(93)PFMS/FCD/2020, दि. २३.३.२०२१ 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र संकीर्ण २०२१/प्र.क्र. ३५/कोषा प्रशा-४, 
दि. ०१.०७.२०२१ 
३) राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ यांचे पत्र क्र. NHB/CDA/Grape/2029/§ 4/2229, 
दि. १४.०६.२०२१ व NHB/CDA/Grape/2029/190/228Z, दि. १४.०६.२०२१ 
४) राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ, महाराष्ट्र शासन (फलोत्पादन विभाग) व महाराष्ट्र 
राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांच्यामधील 
दि. ०७.१०.२०२१ रोजीचा त्रिपक्षीय करार 
५) आयुक्त (कृषि) तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फळोत्पादन आणि 
औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांचे जा.क्र. मराफऔवमं/लेखा/११२७५/२०२२, 
दि. २३.०३.२०२२ 


हट 


प्रस्तावना:- 


राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळामार्फत फलोत्पादन समुह विकास कार्यक्रम (Horticulture 
Cluster Development) या नवीन कार्यक्रमास भारत सरकारने मान्यता fest असून फलोत्पादन 
समूह विकास योजनेतंर्गत प्रायोगिक तत्त्वावर महाराष्ट्रातून द्राक्ष क्लस्टरसाठी- नाशिक जिल्हा व 
डाळिंब FRAC सोलापूर जिल्हाची निवड झालेली आहे. सदर योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय 
फलोत्पादन मंडळ यांनी संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी 
वनस्पती मंडळ, पुणे यांना Cluster Development Agency (CDA) म्हणून नियुक्‍त केले असून 
Escrow Account उघडणेबाबत सूचित केलेले आहे. तसेच संदर्भ क्र. ४ येथील त्रिपक्षीय 
करारामधील मुद्दा क्र. ४ सी नुसार नॅशनल हॉटीकल्चर बोर्ड (राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड) कडून निधी 
उपलब्ध करून घेवून तो ( Implementing Agency) ला उपलब्ध करून घेण्यासाठी ई-बैकिंग 
सुविधेसह राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये पी.एफ.एम.एस.चे (Escrow Account) उघडणेबाबत सूचित केलेले 
आहे. यास्तव राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळामार्फत फलोत्पादन समुह विकास कार्यक्रम (Horticulture 
Cluster Development) या नवीन कार्यक्रमाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र पी. 
एफ. एम. एस. खाते ई-बैकिंग सुविधेसह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, युनिर्व्हसिटी रोड, पुणे येथे 
उघडण्यास शासनाची मान्यता देणेबाबत प्रस्ताव संदर्भ क्र. ५ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. केंद्र 
शासनाने यासंदर्भात दिलेल्या सुचना तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील परिपत्रकामधीत 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र. ८९/९-ओ 


सुचना विचारात घेऊन राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळामार्फत फलोत्पादन समुह विकास कार्यक्रम 
(Horticulture Cluster Development) या नवीन कार्यक्रमाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांच्या 
स्तरावर राष्ट्रीयीकृत बँकेत ESCROW बँक खाते सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यास अनुलक्षून शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय -: 

समुह विकास कार्यक्रम (Horticulture Cluster Development) या केंद्र सहाय्यीत योजनेची 
राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी आयुक्‍त (कृषि) तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांना यांना Single Nodal Agency (SNA) म्हणून 
घोषित करुन स्वतंत्र पी. एफ. एम. एस. खाते ई-बैंकिंग सुविधेसह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 
युनिर्व्हसिटी रोड, पुणे येथे उघडण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात 
येत आह. 


१) सदर बँक खात्यात इतर कोणतेही व्यवहार करु नयेत. 

२) सदर खात्याचे नियमांनुसार लेखापरीक्षण करुन घेण्यात यावे. 

३) राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळामार्फत सदर खात्यामध्ये जमा करण्यात आलेला निधी व खर्ची 
पडलेला निधी याबाबतचा त्रैमासिक अहवाल झासनास सादर करावा. 


२. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १००/२०२२/कोषा- 
प्रशा-५, दि.१०.०५.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


2. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१४१७०४११४७०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
HEMANT 
GORAKHNATH 
MHAPANKAR 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
३. मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
४. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र. ८९/९-ओ 


. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे 

. सह सचिव (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे 
संचालक (फलोत्पदन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०.मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११.संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई 

१२.सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१४.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

१५.वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

१६.वित्त विभाग (कोषा-५), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

१७.कक्ष अधिकारी (२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१८. निवड नस्ती (कार्यासन ९-ओ). 


roan ७ टी 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


